सन २०२२-२३ वनविकास करापासून मिळणाऱ्या 
जमा रकमामधून वित्त व्यवस्थापन करण्यात आलेल्या 
योजना बाबत (४४०६ ०१७१) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/फ-९, दि.२४.०२.२०२३ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३४/९१९/२०२२-२३, दिनांक २८.०३.२०२३ 


प्रस्तावना-: 

सन २०२२-२३ करीता वनविकास करापासून मिळणाऱ्या जमा रकमामधून वित्त व्यवस्थापन करण्यात 
आलेल्या योजना (४४०६ ०१७१) या योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये ०२-मजुरी अंतर्गत रु.८४.०० 
लक्ष, १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु.३२४.०० लक्ष व २१-साहित्य पुरवठा अंतर्गत रु.३३.०० लक्ष असे एकूण 
रु.४४१.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी ०२-मजुरी 
अंतर्गत रु.११९.४० लक्ष, १३-कार्यालयीन खर्च अंतर्गत रु.२८८.६० लक्ष व २१-साहित्य पुरवठा अंतर्गत रु.३३.०० 
लक्ष अशी सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर शासन निर्णयास शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील (सातव्या ओळीत) पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे-: 


ऐवजी 1 काचावे | 


सन 2029-23 करीता ०२-यजुरी अंतर्गत रु.८७.०० | सन 2022-23 करीता ०२-यजुरी अंतर्गत रु.११९.४० 


लक्ष, १४-कायालियीन खर्च अंतर्गत रु.३२७.०० Fel 
व २१-पुरवठा व UGH अंतर्गत रु.३४.०० लक्ष असा 
एकूण रु.४४१.०० लक्ष इतका निकी खाळील विहीत 
केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून विक्रीत 
करण्यास छान ATA WATT करण्यात येत आहे. 


लक्ष, १४-का्याळयीन खर्च अंतर्गत रु.२८८.६० लक्ष 
व २१-पुरवठा व UGA अंतर्गत रु.३३.०० लक्ष असा 
एकूण रु.५४१.०० लक्ष इतका /निधी खालील /िहीत 
केलेल्या अठी व adhe अधिन राहून वितरीत 
करण्यास झासन ATTA WATT करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९/फ-९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९५५४२५४१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने PINGALE BHANUDAS. का कात 


2.5.4.20=cd9b7c852f068 15dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d 
489150789e0cc31ca6, p ICode=400032, st=Maharashti 


N A R AY A N INumber=6025E577A0EE54FAED5D6081093A5E1F8E2B151 
25A14DDE66E1EA3AFA9BC2CF5, PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN, 
Date: 2023.04.05 18:10:55 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती/ औरंगाबाद/धुळे/नागपूर/कोल्हापूर/चंद्रपूर/यवतमाळ/पुणे/ 
गडचिरोली/ठाणे, 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती, 


. वनसंरक्षक, वाहतुक व विपणन, TERA 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारत-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. 


वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. नियोजन विभाग (का-१४७५), HATHA, मुंबई-३२. 
११. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


